“नियमित निवडसूची सन 2029-22” 
अनुसार “सहस्त्र पोलीस उप अधीक्षक/ 
सहा. समादेशक, रा.रा. पोलीस बल” 
या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-०२२१/प्र.क्र.२५०/पोल-१अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : ३१ मे २०२२. 


संदर्भ - १) शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/ प्र.क्र.१५९/ कार्या.-१२, 
दिनांक ०१.०८.२०१९. 

शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/ प्र.क्र.३६६/१६-ब, 

दिनांक ०७.०५.२०२१. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.पोमसं/ २/१०२०/निनिसु-२०२०-२१/सहा.समा.-रा.रा.पो.बल/ ७५/ 
२०२१, दिनांक १८.१०.२०२१, २३.११.२०२१ व २४.१२.२०२१. 

शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०२२१/प्र.क्र.२५०/पोलळ-१अ, 
दिनांक ३१.०३.२०२२. 


Fan 


“& 


x 


शासन आदेश. 


“सडास्त्र पोलीस निरीक्षक” या संवर्गातील पदावरुन “सडास्त्र पोलीस उप अधीक्षक/ सहा. 
समादेशक, WAT. पोलीस बल” या संवर्गातील पदावर पदोन्नती देण्याकरिता तयार करण्यात 
आलेल्या नियमित निवडसूची सन २०२१-२२ यामध्ये समाविष्ट असलेल्या, पुढील तक्त्यातील 
स्तंभ (२) मध्ये नमूद पोलीस अधिका-यांना “सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक/ सहा. समादेशक, रा.रा. 
पोलीस बल” या संवर्गातील पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढीळ अटींवर, पदोन्नती देण्यात येत 
असून, त्यांची स्तंभ (३) मध्ये निदिष्ट पदावर, याद्वारे, पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) 
।_१. | श्री. चंद्रकांत बाबुराव पारस्कर | सहा. समादेञक, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, धुळे 
२. श्री. वेजनाथ साधुराव चव्हाण । सहा. समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.२, पुणे 
३. | at. संजय शंकरराव तिडके सहा. समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, गट क्र.१२, हिंगोळी 
४. | श्री. कृष्णा नथ्थुजी सोनटक्के । सहा. समादेशक, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, नागपूर 


५. | श्री. सुरेंद्र विठ्ठल शिदे सहा. समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.११, नवी मुंबई 

६. श्री. पांडुरंग रामजी उईके सहा. समादेशक, WAT. पोळीस बल, गट क्र.१३, 
गडचिरोली 

७. | श्री. रामचंद्र कमा मुदगुन सहा. समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.८, मुंबई 

८. | at. सुधीर वामनराव महल्ले सहा. समादेशक, WAT. पोळीस बल, गट क्र.२, पुणे 


९. श्री. मोतिलाल रामभाऊ मोरे | सहा. समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.८, मुंबई 
| ९१७८. | ०. श्री. महादेव आप्पाजी पाटील । पोलीस उप अधीक्षक (ABT), फोर्स वन, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-०२२१/प्र.क्र.२५०/पोल-१अ. 


अ.क्र नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) 
।_११. | श्री. कैलास नारायण पुसाम सहा. समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.१५, गोंदिया 
१२. | श्री. शंकर नानाराव देवसरकर । सहा. समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.१, पुणे 
१३. | श्री. गोविंद हनुमंतराव हराळ  । सहा. समादेशक, रा.रा. पोळीस बल प्रशिक्षण केंद्र, 
नानवीज-दौंड 
१४. | श्री. WRT परशुराम लोहार सहा. समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.६, धुळे 
१५. | श्री. महावीर मारोती बनसोडे  । सहा. समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.५, दौड 
१६. | श्री. केलास उत्तम पवार सहा. समादेशक, WAT. पोलीस बल, गट क्र.८, मुंबई 
qo. | al. सूर्यकांत अण्णा शारबिद्रे | सहा. समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.१६, 
कोल्हापूर 
१८. | श्री. दत्तात्रय दासु बंडगर सहा. समादेडक, रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.१०, सोलापूर 
१९. | श्री. संतोष गणापतराव गायके । सहस्त्र पोलीस उप अधीक्षक, नागरी दहडतवाद विरोधी 
प्रशिक्षण केंद्र, फोर्स वन, पुणे 
२०. श्री. सुजीत तुकाराम पांडे सहा. समादेशक, WAT. पोळीस बल, गट क्र.१३, 
गडचिरोली 
२१. | श्री. संजय मारुती भोसले सहा. समादेशक, WAT. पोलीस बल, गट क्र.५, दौंड 
२२. श्री. चंद्रकांत विठठल मकर सहा. पोलीस आयुक्त (MATA), मुंबई शहर 
२३. श्री. बापु पर्वती जाधव सहा. समादेडाक, UXT. पोलीस बल प्रशिक्षण केंद्र, 
नानवीज-दौंड 
२४. | श्री. आदित्य बिश्वे् मंडल उप प्राचार्य (प्रशिक्षण, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण 
केंद्र, नागपूर 
२५. श्री. मंगेश कृष्णराव होळोटकर | सहा. समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.१५, गोंदिया 
२६. श्री. गुलाबसिग केल्ला खड सहा. समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.६, धुळे 
२७. श्री. महादेव रामचंद्र गवारी सहा. समादेशक, रा.रा. WAR बल, गट क्र.७, दौंड 
२८. | श्री. सहदेव दादाराव सानप सहा. समादेशक, WAT. पोलीस बल, गट क्र.७, दौंड 
२९. श्री. किसन पुरबाजी येरमुरे सहा. समादेशक, WAT. पोलीस बल, गट क्र.९, अमरावती 
३०. श्री. रमेश बबन वेठेकर सहा. समादेशक, रा.रा. पोळीस बळ, गट क्र.१४, 
औरंगाबाद 
३१. | श्री. अशोक नारायण सहा. समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.६, धुळे 
रुपनारायण 
३२. | श्री. सोमनाथ निवृती दौड सहा. समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, गट क्र.१४, 
औरंगाबाद 
३३. | श्री. अशोक बहिरु बोंद्रे सहा. समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, गट क्र.३, जालना 
अटी:- 


१) उक्त पदोन्नती ही विशोष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेश यांच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


२) उक्त पदोन्नती ही शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा. मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-०२२१/प्र.क्र.२५०/पोल-१अ. 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे 
संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व सेवाज्येष्ठतेचा 
(seniority) कोणताही हक्‍क असणार नाही. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/ न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हाशासन आदेशा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मधील 
तरतुदींनुसार पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य विचार करुन, सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३११३२८३८०३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
५९॥//॥॥0?॥॥॥_ 00281 ४» ह 


BORSE 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 


मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
) अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा. पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३) अपर पोलीस महासंचालक, फोर्स वन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) पोलीस उप महानिरीक्षक, रा.रा. पोळीस बल, पुणे/ नागपूर. 
) सर्व समादेहाक, रा.रा. पोळीस बळ /अपर Wesley मयहासंचाळक] राःरा. पोळीयस बळ; 
यांच्यासार्फत/. 
प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 
समादेशक, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, धुळे/ नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
qo) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ पुणे/ औरंगाबाद/ जालना/ धुळे/ हिंगोळी/ नागपूर/ 
गडचिरोली/ गोंदिया/ कोल्हापूर/ सोलापूर/ अमरावती 
संबंधित अधिकारी (WAT यहासंचाळक)] गहाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फत 
निवड फाईल, पोल-१अ. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


